सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या एकूण 


परिमंडळात प्रत्येकी १ या प्रमाणे ८ कॅन्सर 
डायग्नोस्टीक वॅनची सुविधा उपलब्ध करुन देणे 


बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.१८५ / आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 


दिनांक : १० जून, २०२२. 


वाचा :- सहसंचालक, असंसर्गजन्य रोग, आरोग्य सेवा ,मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः जा.क्र आसेआ/कॅन्सर 
व्हॅन/पुरवणी मागणी/१६१४०-४२/२२, दि.०९.०६.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

राज्यात मौखिक, स्तन, गर्भाशय मुखाचा कर्करोग हे तीन कर्करोग सर्वात जास्त प्रमाणात 
आढळतात. या तीनही कर्करोगामध्ये वेळेत व लवकर निदान (Early Detection) व उपचार केल्यास 
रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाणे वाढते. 

आरोग्य विभागामार्फत नियमितपणे सर्वेक्षण व्दारे संडायित कर्करोग रुग्ण शोधले जातात. 

निदान निश्चित करण्यासाठी बायोप्सी करणे आवश्यक असते. सध्या सर्वेक्षण व्दारे आढळलेल्या 
संशयित रुग्णांना जिल्हा रुग्णालयात पाठविले जाते. परंतु फार कमी रुग्ण वेळेत जाऊन बायोप्सी 
करुन घेतात. रुग्णांची त्यांच्या नजिकच्या ठिकाणी बायोप्सी तपासणी केल्यास कर्करोगाचे लवकर 
निदान व उपचार करणे शक्‍य होईल. 

यास्तव सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या ८ परिमंडळात प्रत्येकी १ याप्रमाणे ८ कॅन्सर 
डायग्नोस्टीक वॅन खरेदी करण्यास प्रशासकिय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या ८ परिमंडळात प्रत्येकी १ याप्रमाणे ८ कॅन्सर डायग्नोस्टीक 
वॅन खरेदी करण्यास खालीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे :- 
२. व्हॅन व उपकरणे खरेदी करीता येणारा खर्च 


aise कर्करोग निदान दत ची वाहते 
अनु. | परिमंडळाचे वाहनाची एकून वाहनाची उपकरणांची वाहन एकृण किंमत 
क्र. । नाव । रै किंमत किंमत Customization कै 
सख्या किंमत 
किंमत 
ee | ठाणे ed ¥Y4,00,000 । ३९९४६५० १५००००० ९९,९४, ६५० 
२ | gl fe BY,00,000 । ३९९४६५० १५००००० ९९,९४, ६५० 
३  ।कोल्हापुर १ | ४५,००,००० । ३९९४६५० १५००००० ९९,९४, ६५० 
४ | औरंगाबाद oe ४५,००,००० । ३९९४६५० १५००००० ९९,९४, ६५० 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.१८५/ आरोग्य-४ 


षु लातूर q ४५,००,००० ३९९४६५० १५००००० ९९,९४,६५० 
६ [ATR  |१ | ४५,००,००० | ३९९४६५० १५००००० | ९९,९४,६५० 
(9 अकोला ee ४५,००,००० ३९९४६५० १५००००० ९९,९४,६५० 
८ नाठिक व", | ४५,००,००० ३९९४६५० १५००००० ९९,९४,६५० 
एकूण अंदाजित अपेक्षित खर्च ७,९९,५७,२०० 


मनुष्यबळ व इतर अनुषंगिक बाबींसाठी येणारा खर्च 


अ.क्र | बाब प्रति व्हॅन प्रति महिना | ८ व्हॅन प्रति महिना | ८ व्हॅन प्रति वर्ष लागणारा 
लागणारा खर्च लागणारा खर्च खर्च 
१) मनुष्यबळ रु.१,०५,०००/- रु.८,४०,०००/- रु.१,००,८०,०००/- 
2) पेट्रोल तेल वंगण | रु.६०,०००/- रु.४,८०,०००/- रु.५७,६०,०००/- 
एकुण रु.१,६५,०००/- रु.१३,२०,०००/- रु.१,५८,४०,०००/- 


३. सदर व्हॅन खरेदीस खालील अटी व शार्तींच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 
अटी व शर्ती :- 


१) 
2) 


2) 


सदर वाहन खरेदी ही Turn key पध्दतीने निविदा प्रक्रीया राबवुन करण्यात यावी. 

सदर वाहनाचा पेट्रोल,तेळ,वंगण याचा खर्च लेखाशिर्ष बाब २२१००१४६-पेट्रोल २४ 
तेळ,वंगण यामध्ये उपलब्ध होणा.या अनुदानातुन करण्यात यावा- 

सदर वाहनासाठी लागणा बाब ०१४६ २२१० या मनुष्यबळाचा अंदाजित खर्च लेखाशिर्ष- 


१०- कंञाटी सेवा यामध्ये उपलब्ध होणा या अनुदानातुन करण्यात-यावा. 
सदर वाहनाची जबाबदारी सहाय्यक संचालक, वैदयकीय संबधीत परीमंडळे यांच्या 
कडे राहील . 
सदर सामुग्री आवश्‍्‌यकता/मागणी यांची शहानिशा/खातरजमा करण्यात यावी . 
त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प८रक्रिया राबविण्यात यावी . 
सदरहू सामुग्रीची विनिर्देशा गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात 
यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांञिक विनिर्देशा (Technical Specification) संबधित 
तज्ञांनी (तांजिक समिती /अधिकारी( यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत . 
तसेच, सदर तांजिक विनिर्देशा (8०91109) Specification) हे कोणत्याही विशिष्ट 
कंपनीला फायदा होईल अशा रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात 
यावी . 
शासन निर्णय, उदयोग, उर्जा व कामगार विभाग, क्र-भांखस .२०१४प/र.क्र.८२ -भाग / 
॥/उदयोग -४, दिनांक डिसेंबर १, अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय २०१६ 
विभागांनी करावयाच्या कार्यलयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत 
नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यातयावी . 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.१८५/ आरोग्य-४ 


८) 


Go 


99 


हाफकीन संस्थेतील सदर बाबींची खरेदी केली जात असल्यास निविदेत प्राप्त झालेले 
न्युनत्तम दर निविदेकरीता मागणी नोंदविताना औषधी, औषधी साहीत्य व उपकरणांच्या 

सदंर्भात अंदाजित दर म्हणून नोंदविण्यात यावे व खरेदी प्रक्रीये अंती दर निश्चित 
करण्यात यावासदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाब .त आणि संबधीत 

पुरवठा दाराने या बाबींचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्यादरा पेक्षा 

जास्त नसल्याबाबत खातर जमा करण्यात यावी . 

खरेदी करण्यात येणायाबाबींची पुरवठा- पुर्व/पुरवठानंतर नमुना तपासणी )॥२/७/2051 

Random sample inspection) करुन उचित व योग्य 
विनिर्देश(509०॥०8॥0॥) असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी करण्यात यावी . 

) खरेदी करण्यात येणा या बाबींचा पुरवठा झाल्यानतंर त्यांची साठवणुक व वितरण- 
(Storage कोत. distribution) करणे तसेच पुरवठा साखळी (Supply chain 
management )आणि वस्तुसुची (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन 
सदर बाबी विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांची विहीत मुदतीत वापर होईल याची 
दक्षता घेण्यात यावी . 


Dispatch 


) प्रशिक्षित मनुष्यबळाविना सदर रुग्णवाहिका विनावापर पडुन राहण्याची स्थिती निर्माण 


होऊ नये म्हणुन सदर रुग्णवाहिकांसाठी आवश्‍यक असलेल्या मनुष्यबळाचे नियोजन 
मुददा क्र.३ नुसार करुन खरेदी प्रक्रिया पुर्ण करण्यात यावी . 


४. सदर बाबीसाठी येणारा खर्च खालील लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 
प्रधानशिर्ष २२१० - ०६ सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
००१ - संचालक व प्रशासन 
८०० - स्तर खर्च 
उपशिर्ष ८०० (एक) सार्वजनिक आरोग्य 
परिवहन संघटनेची आस्थापना 
(२२१० १०५३) 
५१- मोटर वाहने 
षु. सदर वाहनाकरीता खालीलप्रमाणे उपकरणे खरेदी करण्यात यावीत. 
Approx. Per = Total 
Name of the Equipment and Quantity for ; 
Sr. No. Unit Cost (In Cost for ¢ vans 
Instrument MMU 
Lakhs) (In Lakhs) 
1. ॥ Cancer Van पागा ४५००००० ३६०००००० 
२ Furniture and Customisation का १५००००० १२०००००० 
Cervical Biopsy Kit § १०३७ (Cuscos 
3 speculums, ECC forceps, Cervical * ८००० ६४०००० 
punch biopsy forceps plain forceps ) 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.१८५/ आरोग्य-४ 


Oral Biopsy set - १० (Mouth mirror, 
Probe, Oral punch biopsy forceps, 


8 qo १०००० ८००००० 

Halogen torch, sponge holding 

forceps, Magnifying Glass) 

। FNAC set § १० set, po ५००० ४००००० 

Autoclave B class ie __ | १७५००० १४००००० 
fe Sterilizer 3¢ cms with electric drums धग ३०००० २४०००० 
८ Dressing Drum (११५९) २ १५०० २४००० 
९ Weighing Machines Adults Simple आका १३००० १०४००० 
१० | Stethoscope २ १००० १६००० 
११ | q B.P. Apparatus Q १५०० २४००० 
१२ Hemoglobin meter (Manual & digital) eC १५००० १२०००० 
१३ Torch & spot light १ ४००० ३२००० 
Cai Glucometer el १५०० १२००० 
१५ Refrigerator (capacity ५० to ६0 liters) कक १७००० १३६००० 
१६ Needle cutter (manually operated) 2 2000 32000 
wo | Laboratory table- Portable S| 44000 920000 
१८ computers- laptop preferred २ ५०००० ८००००० 
१९ Laser Printer aa १५००० १२०००० 
२० Broadband Internet Data Card ea | ५००० ४०००० 
२१ Digital camera जगा २५००० २००००० 
२२ Speaker २ ५००० ८०००० 
23 Amplifier धका (9००० ५६००० 
२४ LCD Projector १ १००००० ८००००० 
२५ Water Purifier ed १५००० १२०००० 
२६ Foldable Half Bench २ १५००० २४०००० 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.१८५/ आरोग्य-४ 


२७ Foldable seats for staff 8 १०००० ३२०००० 
| २८ Stool 8 2000 ६४००० 
२९ Examination table S| ४००० ३२००० 
३० Chairs & 3000 920000 
39 Generator | ५००००० ४०००००० 
32 AC 3 ५०००० १२००००० 
३३ Fire Extinguisher set S| 20000 १६०००० 
३४ View Box S| ५००० ७०००० 
३५ Digital clock Ca १००० ८००० 
३६ Height Measurement Instrument कग ५००० ४०००० 
३७ Stainless Steel Cabinet 3 qooo २४००० 
३८ Water Storage Tank घा (9००० ५६००० 
38 Extension box Q १००० १६००० 
४०. Screen (for privacy) 2 2000 32000 
ca Emergency light २ ४००० ६४००० 
४२ Soap Container ३ Yo १२०० 
83 Towel Holder २ ५०० ८००० 
| Examination Torch 2 १००० १६००० 
Digital Colposcope ८ ३००००० १९२००००० 


Total Amount 


७२९५७२०० 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२२/ प्र.क्र.१८५/ आरोग्य-४ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५३०१८१४१२४०१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by DEEPAK NIVARTTI 
RE 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. DEEPAK | या 
NIVART Tl ice 
KENDRE == 

(दी. नि. केंद्रे ) 
अवर सचिव ,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

२. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, असंसर्गजन्य रोग), मुंबई 

३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष), मुंबई 

४. सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 


५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई/ पुणे. 


६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा सर्व मंडळे. 


७. जिल्हा कोषागार अधिकारी औरंगाबाद,लातूर,कोल्हापूर,नागपूर,अकोला,नाशिक,पुणे, 


ठाणे 


८. व्यवस्थापकीय संचालक,हाफकिन बायोफार्मा,मुंबई 


९. निवडनस्ती ( आरोग्य-४). 


